वाचा:- 


महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक. 
कुलगुरु व प्र-कुलगुरु या पदांकरिता ७ व्या 
वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


शासन निर्णय क्र.मआवि-२०१९/प्र.क्र.०६(भाग-१)/१९/शिक्षण-१. 


९वा मजला, गो.ते.रूग्णालय संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक: २८ ऑक्टोबर, २०२०. 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र.मआवि-६९८ 
/प्र.क्र.४/९८/दंत, दि.२१.०८.१९९८. 

शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र.मआवि-१६९८ 
/प्र.क्र.४/९८/दंत, दि.१५.०२.१९९९. 

शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र.मआवि १०९९ 
/प्र.क्र.६३/९९/शिक्षण-१, दि.३०.०५.२०००. 

शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र.मआवि-१०९९ 
/प्र.क्र.१७/शिक्षण-१, दि.१७.०२.२००५. 

भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग) नवी दिल्ली यांचे पत्र 
क्र.१/३२/२००६-यु.(प) दि.३१.१२.२००८. 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पत्र क्र.एफ १-२/२००९ (इसी), दि.२९.०६.२००९. 
शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र.मआवि-२००९ 
/प्र.क्र.१२९/०९/शिक्षण-१, दि.०५.०३.२०१०. 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पत्र क्र.एफ क्र.११-१/२०१७(सीयु), दि.१८.०१.२०१८. 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.वेपूर २०१८/प्र.क्र.४४/सेवा-९, दि.०१.०१.२०१९. 


. शासन अधिसूचना वित्त विभाग क्र.वेपूर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, दि.३०.०१.२०१९. 
. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.वेपूर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि.२०.०२.२०१९. 
. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.एमआयएससी-२०१८/सी.आर.५६ 


/१८/युएनआय, दि.०८.०३.२०१९. 


. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.वेपूर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि.१४.०५.२०१९. 
. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.वेपूर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि.३०.०५.२०१९. 
. कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांचे दि.०१.०६.२०१९ 


रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय क्रमांकः मआवि-२०१९/प्र.क्र.०६ (भाग-१)/१९/शिक्षण-१ 


१६. झासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र.मआवि - 
२०१९/प्र.क्र.०६ /१९/शिक्षण-१, दि.२०.०८.२०२० 
प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, १९९८ Helles कलम १२ मधील तरतूदीमध्ये 


नमूद करण्यात आलेल्या कुलगुरु, प्र-कुलगुरु, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक आणि वित्त व लेखा 
अधिकारी या पाच वैधानिक पदांसह झासनाने दिनांक १५ फेब्रुवारी, १२९९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये विद्यापीठासाठी एकूण ३३ (२८--५) इतकी पदे निर्माण करण्यास मंजुरी प्रदान केळी 
होती. 

२. राज्य झासनाने वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.९ येथील दिनांक ०१ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये “राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७”च्या अहवालातील शिफारशी स्वीकृत 
केलेल्या आहेत. तसेच संदर्भ क्र.१० येथील दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये 
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने संदर्भ क्र.११ 
येथील दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ रोजीच्या परिपत्रकानुसार प्रारंभिक वेतननिश्चितीबाबत व 
थकबाकी अदा करण्याबाबत सविस्तर कार्यपध्दती विहीत करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार, 
यापूर्वी शासनामार्फत संदर्भ क्र.१६ येथील दिनांक २० ऑगस्ट, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांच्याकरीता निर्माण केलेली कुलगुरु, प्र-कुलगुरु, 
उपकुलसचिव व विजतंत्री ही पदे वगळता अन्य संवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन 
आयोगाच्या अनुषंगाने सुधारित वेतन संरचना मंजूर करण्यात आली आहे. 


३. आता शासनामार्फत महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील ‘Hoye व 'प्र-कुलगुरु* या 
पदांना, अकृषीक विद्यापीठातील शिक्षकवर्गीय पदांकरिता सातव्या वेतन आयोगाच्या आणि 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वेतनश्रेणीच्या धर्तीवर वेतन निश्चिती करणे तथा वेतनश्रेणीत सुधारणा 
करणेबाबतच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या संदर्भ क्र.१२ येथील दिनांक ८ मार्च, २०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन श्रेणी लागू करण्यास 
मा.मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ७ ऑक्टोबर, २०२० रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. 
त्याअनुषंगाने सदर पदांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वेतनश्रेणीच्या धर्तीवर सातव्या वेतन 
आयोगाच्या वेतनश्रेणी लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील 'कुलगुरु' व 'प्र- 
Pole’ या पदांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने दिनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासून 
सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित वेतन संरचना मंजूर करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मआवि-२०१९/प्र.क्र.०६ (भाग-१)/१९/शिक्षण-१ 


१. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील Hoye व 'प्र- 
कुलगुरु या पदांची वेतन निश्चिती संदर्भाधिन क्र.१२ येथील उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभागाच्या दिनांक ८ मार्च, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
करण्यात यावी. 

२. त्यानुषंगाने Gaye व 'प्र-कुलगुरु' या पदांच्या अनुज्ञेय थकबाकीचे प्रदान संदर्भाधीन 
क्र.१० येथील शासन अधिसूचना वित्त विभाग दिनांक ३० जानेवारी, २०१९, संदर्भाधीन 
क्र.११ येथील शासन परिपत्रक वित्त विभाग दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९, संदर्भाधीन 
क्र.१३ येथील शासन परिपत्रक वित्त विभाग दिनांक १४ मे, २०१९ आणि संदर्भाधीन 
क्र.१४ येथील शासन परिपत्रक वित्त विभाग दिनांक ३० मे, २०१९ मधील तरतुदींनुसार 
करण्यात यावे. 

३. सुधारित वेतन संरचनेत वेतननिश्चिती करण्याचा विकल्प सदर आदेशा निर्गमित 
झाल्यापासून एक महिन्यात देण्यात यावा. 

४. या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आलेल्या सुधारित वेतन संरचनेमुळे होणारा 
अतिरिक्त खर्च, वेतन व भत्ते ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात त्याच 
CSRS खर्ची घालण्यात यावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. या संदर्भात प्रचलित शासन आदेश/ कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सेवा-९ कार्यासनाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
निरंक, दिनांक १७.०२.२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीस व मा.मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ७ 
ऑक्टोबर, २०२० रोजीच्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१०२८१०५३०४२२१३ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार देशानुसार व नावाने. 


S H R | N | VA S Digitally signed by SHRINIVAS PUNDALIKRAO KOTWAL 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d32b061d22e577cf43207f6a86cadc4ce1798644845ed 
d3b3fb5ef54c3051c62, postalCode=400001, 

Pp U N D A L | K RA O street=MANTRALAYA, MUMBAI, 
serialNumber=30ec04f686f0e875 15c68a42bc5df9353c8af939ef 
1435539184495da3e943c6, ou=NA, o=GOVERNMENT OF 

KOTWA L MAHARASHTRA, cn=SHRINIVAS PUNDALIKRAO KOTWAL 
Date: 2020.10.28 12:09:14 +05'30" 

wv श्रीनिवास . 

(डॉ. श्रीनिवास पुं. कोतवाल) 
सहपत्र-विवरणपत्र अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 


) 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 


मा. मंत्री (वै.शि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री (वै.शि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मआवि-२०१९/प्र.क्र.०६ (भाग-१)/१९/शिक्षण-१ 


६) सचिव, (वै.शि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

७) कुलगुरु, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक. (५प्रती) 
) 
) 


८) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

९) सर्व सह/उप सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. (५ प्रती) 

११) संचालक, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२) कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक. 

१३)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय 
) 
) 
) 


१४)सहाय्यक संचालक, आयुष संचालनालय, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
१५)वित्त विभाग (सेवा-९), मंत्रालय, मुंबई. 
१६)निवडनस्ती (शिक्षण-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मआवि-२०१९/प्र.क्र.०६ (भाग-१)/१९/शिक्षण-१ 


विवरणपत्र 


(शासन निर्णय क्र.२०१९/प्र.क्र.०६(भाग-१)/२०१९/शिक्षण-०१, 
दिनांक: २८ ऑक्टोबर, २०२० चे सहपत्र) 


महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक अंतर्गत कुलगुरु व प्र-कुलगुरु या पदांकरिता 


सुधारित वेतन संरचना 
विद्यमान वेतन संरचना 
एकूण ४ ग्रेड वेतन/ सुधारीत वेतन Aiea 
अ. रै वेतन बँड / Pay जु ्रि 
डू पदनाम मंजूर Grade मधील वेतन स्तर 
9 Band 
पदे i Pay (रु.) 
| (रु.) 
a ? ? 8 4 § 
वैधानिक पदे 
| कुलगुरू | q | ७५०००/-निश्चित वेतन + 2,10,000/- Fixed per 
विशेष वेतन ५०००/- month with special 
allowance of rupees 
11,250/- per month. 

२ प्रकुलगुरू हिं ३७४००-६७००० १०,००० academic level 14 
2,11,800/- with existing 
special allowance ठा 
rupees 9,000/- per 
month. 

एकूण पदे ०२ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


